१५ वा वित्त आयोग- 
राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट 
करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून सन २०२१-२२ 
या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर केलेले रु.३०५.४५ 
लक्ष इतकी तरतुद सन २०२२-२३ च्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतुन वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१३२२/प्र.क्र.६०/२२/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्राळय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२३ 


वाचा :- 
१) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे एकूण तीन मंजूरी आदेशा पत्र क्र.१५(४२)/7७- 
>/7७)/२०२०-२५, दिनांक २४.११.२०२२ 
२) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्र.राआसोम/१५ वि.आ./ 
नि.वि./१६६७३०-७३५/२०२२-२३, दिनांक २९.११.२०२२. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र पुरमा-३५२१/प्र.क्र.५०/२१/आरोग्य-७, 
दि.०४.०२.२०२२ 
प्रस्तावना:- 


केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने राज्यातील आरोग्य व्यवस्था 
बळकट करण्यासाठी विविध बाबीकरीता राज्यास सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता एकूण रु.१३३०८१.०० 
लक्ष इतके अनुदान मंजूर केले आहे. त्यापैंकी संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक ०४.०२.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये एकूण रु.७७८००.६९ लक्ष इतके अनुदान राज्यास वितरीत केले आहे. तसेच आता उर्वरीत 
रु.५५२८०.३१ लक्ष अनुदाना पैकी रु.३०५.४५ लक्ष इतके अनुदान केंद्र शासनाने उपलब्ध करुन दिलेले 
आहे. सदर अनुदान सन २०२२-२३ च्या मंजूर तरतुदीतून वितरीत करण्यास मंजूरी देण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने राज्यातील आरोग्य व्यवस्था 
बळकट करण्यासाठी विविध बाबीकरीता उपलब्ध करुन दिलेळे रु.७७८००.६९ लक्ष इतके अनुदान 
संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत केळे आहे. तसेच आता उर्वरीत रु.५५२८०.३१ लक्ष 
अनुदाना पैकी रु.३०५.४५ लक्ष इतके अनुदान खालील विवरणपत्रात लेखाशिर्ष निहाय नमूद 
केल्यानूसार वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी१३२२/प्र.क्र.६०/२२/आरोग्य-७ 


(रु.ळाखात) 
सन - निधी वितरणाची 
अ.क्र लेखाशीर्ष आ कोय 5933. दत 
अर्थसंकल्पिय तरतूद रक्‍कम 
मागणी क्र. आर-१ रु.२७९६.००) २९.२५ 


२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१- नागरी आरोग्य सेवा - विषमचिकित्सा 

११० - रुग्णालये व दवाखाने 

(०८) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहायक अनुदाने 
(०८) (०१) प्राथमिक आरोग्य संस्थांमध्ये निदान साठी पायाभूत 

सुविधा (नागरी) 

(अनिवार्य) १००% केंद्र हिस्सा 

(२२१०-१६९) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


मागणी क्र. आर-१ २१५८७.०० २७६.२० 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा - विषमचिकित्सा 

११० - रुग्णालये व दवाखाने 

(०२) १५ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहायक अनुदाने 
(०२) (०५) प्राथमिक आरोग्य संस्थांमध्ये निदान साठी पायाभूत 
सुविधा (ग्रामीण) १५ वा वित्त आयोग (अनिवार्य) १००% केंद्र 
हिस्सा 

(२२१०-२११) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


एकूण २४३८३ ३०५.४५ 


०२. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.१ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनाप्रमाणे राज्यातील आरोग्य व्यवस्था 
बळकट करण्यासाठी विविध बाबीकरीता मंजूर केलेल्या आराखडयानुसार राज्यास उपलब्ध करुन 
दिलेल्या अनुदानाचा विनियोग करण्यात यावा. तसेच सदर निधीचा विनियोग झाल्यानंतर त्याबाबतचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilisation Certificate) विहित नमुन्यात केंद्र शासनास सादर करण्यात यावे. 


०३. सदरच्या निधीचा विनियोग हा राज्यातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी नागरी व 
ग्रामीण घटकांतर्गत करावयाचा असल्याने त्याकरीता राज्य आरोग्य सोसायटी, जिल्हा आरोग्य 
सोसायटी व नगरविकास विभागाच्या अंतर्गत विविध नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामविकास 
व पंचायत राज विभागाच्या अंतर्गत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याशी समन्वय साधून करण्यात 
यावा. 


०४. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व 
संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करुन 
विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी यांच्याकडे सूपुर्द करावी. यासाठी 


पृष्ठ ४पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी१३२२/प्र.क्र.६०/२२/आरोग्य-७ 


सहसंचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 

०५. तसेच सदर निधीच्या विनियोगाबाबत व त्यावरील संनियंत्रण व प्रगती अहवालाच्या अनुषंगाने 
केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र.१ मधील पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 


०६. सदरचे अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 
अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५.०४.२०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (Uc) विहित 
नमुन्यात सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 

०७. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक 
खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक २४.०६.२०२१ व 
१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे/ अटी व शर्तीचे पालन करुन 
त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आव्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे 
राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम 
प्रमुखास बंधनकारक राहील. 

०८. सदरचा निधी खर्च करतेवेळी आवश्‍यक तेथे शासन निर्णय, उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील तरतुदीनुसार करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता घेण्यात यावी. 
०९. सदरचा खर्च वर तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित लेखाशीर्षाखालील सन २०२२-२३ च्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा व त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची दाखविण्यात यावा. 

qo. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५४४४/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 
98.92.2022 आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.५१/२०२२/विआक, दिनांक 93.92.2022 अन्वये प्राप्त 
झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

११. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०९१३०५४००४१७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
LAHANE 
VIJAYKUMAR 
LAXMANRAO | जाण 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी१३२२/प्र.क्र.६०/२२/आरोग्य-७ 


३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४ संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
६. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 
७. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

१०. कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 

११. निवडनस्ती (आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


